RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


SHAN 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ४६ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० , २०१ ९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २५, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला , गो . ते . रुग्णालय संकुल , 
नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम , १ ९ ४ ९. 

क्रमांक एमईडी १०१९ / प्र.क्र .२४७/ १९ /शिक्षण -२. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम ( १९ ४ ९ चा अधिनियम अकरा) च्या कलम २ 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय ( अभिमत 
विद्यापीठ ) लवळे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या संस्थेला कलम ५ च्या पोट- कलम ( १), (२ ) व ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त 
संस्था सदर अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे पालन करेल या अटीच्या अधीन राहून मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल. दराडे, 


शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२०, २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital New Building , 9th Floor , G. T. Hospital Complex , 
New Mantralaya , Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001 , 

dated the 30th October 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT, 1949 . 

No. MED . 1019 /CR - 247/ 19/EDU - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) 
of section 2 of the Maharashtra Anatomy Act ( XI of 1949 ), the Government of Maharashtra hereby 
Symbiosis International (Deemed to be University ) , Lavale , Tal. Mulshi, Dist . Pune as 
an approved institution for the purposes of sub -section ( 1) , (2 ) and ( 3 ) of section 5 of the said 
Act, subject to the condition that the said institute shall comply with the provisions of section 
5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. L. DARADE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


३ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु 

चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९. 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ . 

क्रमांक आयडीसी. २०१९/प्र.क्र . १६ ९/ उ-१४. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४३ च्या खंड 
(१ ब) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
महामंडळ " असा करण्यात आला आहे) काढलेल्या अधिसूचना क्र . मऔविम/IIA/ B-९१२० ९/२०१९, दिनांक ११ जून , २०१९ द्वारे “ एकात्मिक 
औद्योगिक क्षेत्र " (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त आयआयए " असा करण्यात आला आहे) म्हणून, मे.लोढा डेव्हलपर्स लि . (यात यानंतर 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकासक " असा करण्यात आला आहे.) यांच्याकडून विकसीत करण्यात येत असलेल्या ठाणे जिल्हातील अंबरनाथ 
तालुक्याच्या उसाटणे गावामधील ५०.१७५७ हे.आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे ) 
अधिसूचित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यात यानंतर 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) अन्वये, उक्त “ आयआयए " यासाठी “विशेष नियोजन प्राधिकरण " 
झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी. २०१५/ प्र.क्र . ९ ३/ उद्योग -१४, दि. २७ डिसेंबर, 
२०१६ द्वारे महाराष्ट्र शासनाने “ आयआयए च्या किंवा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराच्या विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहीत करण्यात 
आलेली आहे, 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी 
जमिनींवरील एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्याकिंवा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराच्या संबंधित, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, 

पोट- कलम 
(३) च्या खंड (ड) च्या उप खंड (१) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार , शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक 
टीपीबी. ४३१७/ प्र.क्र . ५४/ २०१७/ नवि -११, दि . २ जून २०१७ द्वारे अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांना प्रदान करण्यात आला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट- कलम (२) मध्ये निर्धारित केलेली 
कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडेत्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट - कलम (३ ) चा खंड (ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट- कलम ( ३) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , अपर मुख्य सचिव ( उद्योग) , 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग याद्वारे , आराखड्यावर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त क्षेत्राच्या बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढील शर्तीच्या 
अधिनतेने मंजुरी देत आहे : 
( १) जमिनीचा वापर, सोयी- सुविधांच्या जागा, मोकळ्या जागा , रस्त्याचे स्वरुप यासारख्या सदर मंजुरी केवळ प्रस्तावित प्रस्तावांसाठी 

आहे. 
( २) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या “ आयआयए विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

महामंडळाकडून विन्यास/बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक, वाहनतळ व्यवस्था इत्यादींची सखोल 
छाननी करण्यात यावी . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १९ ४१ 
(३ ) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्ती आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरण विषयक परवानगी ( लागू 

असल्यास ) बंधनकारक राहील. 


( ४) बांधकाम आराखड्याला मंजुरी देताना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( म.औ.वि.म.) सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 

महावितरण ( म.रा.वि.म.) इत्यादी विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना - हरकत प्रमाणपत्र घेईल. 
( ५ ) प्रस्तावित सोयी- सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 

आयआयए विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील. 
(६ ) उक्त विकासक , भूमी- अभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील. 
( ७ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट- कलम ( ३ ) चा खंड (ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट- कलम ( ३ ) यान्वये मान्यता 

मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस्ताव तात्काळ अंमलात येतील . 
नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामान्य जनतेच्या निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करुन देण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . ना . कों . भोसले , 


शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर १४-२०, २०१९ / कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


4 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th November 2019 . 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. IDC. 2019/C.R . 169/IND - 14. — Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation 
(hereinafter referred to as the said Corporation ) vide Notification No. MIDC /IIA / B - 91209/ 2019 , 
dated the 11thJune, 2019 issued in exercise of powers conferred by clause ( 1B ) of section 43 of 
the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 has notified an area of 50.1757 Hectare Are 
from village Usatane of Taluka Ambernath in District Thane (hereinafter referred to as the said 


Area ) for being developed by M /s. Lodha Developers Ltd. ( hereinafter referred to as “the said 
Developer ) to be an ‘Integrated Industrial Area (hereinafter referred to as the said IIA ); 

And whereas upon such notification , the Corporation has become the “Special Planning 
Authority for the said IIA under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Government Resolution , Industry , 


Energy and Labour Department No.IDC / 2015 / C.R.93/Industry - 14 , dated the 27th December, 2016 
has laid down the procedure regarding development of the IIA or Integrated Information 
Technology Township ; 

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub -section ( 1) of section 151 of the 
said Act , the power to approve Planning Proposals under sub -clause ( 1) of clause ( d ) of sub - section 
(3 ) of section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area or Integrated Information 
Technology Township on private lands has been delegated to Additional Chief Secretary 
(Industries) vide Government Notification , Urban Development Department No. TPB 4317 /CR 


54 / 2017 /UD - 11, dated the 2nd June 2017 ; 


And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read 
with sub -section (2 ) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the 
State Government for its approval ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 3) of section 
40 read with sub -section ( 3 ) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in 
this behalf, the Additional Chief Secretary (Industries ) of Industry , Energy and Labour 
Department hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on 
plan , subject to following conditions, namely : 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १९ ४१ 


( 1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces , 
open spaces, 

road pattern . 
( 2 ) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access , FSI, parking etc. 
should be done by MIDC according to MIDC s IIA DCR . 

(3 ) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board ) and 
Environmental Clearance from the respective authority shall be binding (if applicable). 

( 4 ) While sanctioning building plans , MIDC shall take NOC from PWD, Mahavitaran 
(MSEB ) etc. Departments wherever necessary . 

(5 ) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement 
of MIDC s IIA DCR . 

(6 ) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the 
landrecord department . 

(7 ) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause (d ) 


if sub - section ( 3 ) of section 40 read with sub - section ( 3 ) of section 115 of the said Act . 


The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general 
public during office hours in offices of MIDC . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . N. K. BHOSALE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ 


दुरुस्तीपत्रक 


क्रमांक आयडीसी २०१८ / (३६९ )/ उद्योग -१४. —ज्या अर्थी, अनुसुचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ चे प्रकरण सहाची अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २००७/( ३३४ )/उद्योग -१४, दि. १२ फेब्रुवारी, २००९ , महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रातील भाग चार -ब पृष्ठ क्र . ३११ ते ३३७ वर महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा . तीन) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०० ९ अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे मौजे कुभातें, निजामपूर , भाले, कांदळगांव( बु ), जावटे , 
बोंडशेत, ता . माणगांव, जिल्हा रायगड व पाथरशेत , जामगांव व पहूर , तालुका रोहा , जि . रायगड उक्त अनुसूचित नमूद केलेले क्षेत्र 
अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे; 

ज्याअर्थी मौजे जावटे , तालुका माणगांव , जिल्हा रायगड व मौजे पाथरशेत, जामगांव व पहूर, तालुका रोहा जिल्हा रायगड गावातील 
काही सर्व्हे नंबर मधील क्षेत्र संयुक्त मोजणी अंती कमी जास्त झाले असल्याचे संयुक्त मोजणी अहवालावरून निदर्शनास आले असल्यामुळे 
सदर सर्व्हे नंबरच्या क्षेत्रामध्ये बदल झाला असल्याने प्रकरण -६ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे . 

तर , महाराष्ट्र सामान्य कलम कायदा , १ ९०४ च्या कलम २१ सोबत वाचण्यात येणाऱ्या उक्त अधिनियमाच्या कलम १, उप - कलम ३ 
आणि कलम २ चे उप- कलम ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत महाराष्ट्र शासन असे जाहीर करते की , सदर अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे बदल लागू झाले आहेत असे मानण्यात येईल : 

मौजे जावटे, तालुका माणगाव, जिल्हा रायगड या अनुसूचीमध्ये पृ. २९ २ वरील नोंदीबाबत . 
( १ ) पृष्ठ क्र . २ ९ २ 


( अ ) अनुक्रमांक १५७, १६५, १९ १ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : - 


.. 


. 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


अनु . क्र . 
१५७ 


१७ 


१/५ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 
०.३४६ 
१.५६८ 


१ ९ 


o 


१६५ 
१ ९ ७ 


२६ 


६ 


०.२४७ 


( २ ) पृष्ठ क्र . २ ९ ३ 


( ब ) अनुक्रमांक २४०, २५० व २६२ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


अनु. क्र . 
२४० 
२५० 


३० 


१ ब पै. 
३/४ पै. 


क्षेत्र ( हे.आर) 

०.१७१ 
०.१७५ 
०.३५५ 


३० 


२६२ 


३२ 


६ 


( ३ ) पृष्ठ क्र . २ ९ ४ 

( क ) अनुक्रमांक २८८ , २९ ० , २ ९१, २९ ६, २९ ८ व ३०४ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु. क्र . गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
२८८ ३५ १/२ 

०.८०० 
२ ९ ० ३५ १/४ 

०.११४ 
२ ९ १ ३५ १/५ 

०.०८६ 
२ ९ ६ ३५ 

२ 

०.५०१ 
२ ९ ८ ३६ 

१ 

३.४२० 
३०४ ३६ 

०.८१० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १९ ४१ 


( ४ ) पृष्ठ क्र . २९ ६ 

( ड ) अनुक्रमांक ४०७ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र (हे.आर ) 


४०७ 


४० 


९पै. 


०.०४० 


( ५ ) पृष्ठ क्र . २ ९ ८ 

( इ ) अनुक्रमांक ४८४, ४८५, ४ ९ ७, ४ ९९ , ४ ९ ०, ४८७, ५०३ व ५०७ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


४८४ 


४२ 


२ ब / २ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

२.००० 
३.६३० 
०.१३० 


४८५ 


४३ 


१ 


४३ 


४ ९ ७ 
४ ९९ 


८/२ 
८/४ 


४३ 


०.०५० 


४ ९ ० 


४३ 


५ अ 


४.३४० 
३.२०० 


४८७ 


४३ 


२ ब 
१ अ 


४४ 


५०३ 
५०७ 


१.१६० 
०.१०० 


४४ 


३/१ 


( ६ ) पृष्ठ क्र . २ ९९ 

( फ ) अनुक्रमांक ५६७ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु. क्र . गट नंबर 

हिस्सा नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


५६७ 


४५ 


१२ ड 


०.११० 


( ७ ) 


पृष्ठ क्र . ३०१ 

( ग ) अनुक्रमांक ६७४ व ६७६ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : - 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


६७४ 


४ ९ 


४ 


१.०१० 


६७६ 


४ ९ 


७ 


१.६६४ 


( ८ ) पृष्ठ क्र . ३०२ 

( ह ) अनुक्रमांक ६ ९ १, ६ ९ ३, ६ ९ ६ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे: 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


६ ९ १ 


५० 


१ 


३.९ २० 


६ ९ ३ 


५० 


३ अ 


१.७ ९ ० 


६ ९ ६ 


५० 


१.८ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


९ 


( ९ ) पृष्ठ क्र . ३०३ 

( ज ) अनुक्रमांक ७४१ व ७४३ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र (हे.आर ) 


७४१ 


५२ 


११ / ९ 


०.१५० 


७४३ 


५२ 


११/७ 


०.२२० 


( १० ) पृष्ठ क्र . ३०५ 

( ख ) अनुक्रमांक ८७१ ते ८८६ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


गट नंबर 


६१ 


अनु. क्र . 
८७१ 
८७२ 
८७३ 


६१ 


६१ 


८७४ 


६१ 


८७५ 


६१ 
६१ 


८७६ 


८७७ 


६१ 


८७८ 


६१ 


हिस्सा नंबर 

१ ब पै . / १ 
१ ब पै . / २ 
१ ब पै . / ३ 
१ ब पै . / ४ 
१ ब पै ./ ५ 
१ ब पै ./ ६ 
१ ब पै. / ७ 
१ ब पै . / ८ 
१ ब पै. / ९ 
१ ब पै. / १० 
१ ब पै . / ११ 
१ ब पै ./ १२ 
१ ब पै ./ १३ 
१ ब पै. / १४ 
१ ब पै ./ १५ 
१ ब पै . /१६ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 
१.०७० 


८७ ९ 


६१ 


८८० 


६१ 


६१ 


८८१ 
८८२ 


६१ 


८८३ 


६१ 


८८४ 


६१ 


६१ 


८८५ 
८८६ 


६१ 


( १० ) पृष्ठ क्र . ३०६ 
( ल ) अनुक्रमांक ९ ०३ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


अनु . क्र . 
९ ०३ 


क्षेत्र (हे.आर) 

०.१६० 


६४ 


१ अ 


मौजे पाथरशेत , जिल्हा रोहा, जि . रायगड या अनुसूचीमध्ये 
पृ . ३११ वरील नोंदीबाबत . 

( १ ) पृष्ठ क्र . ३११ 

( आ ) अनुक्रमांक २ , ७, ते ९, १३ , २० वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


अनु. क्र . 

२ 


११ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.६०० 
०.१०७ 
०.१८२ 


७ 


१६ 


८ 


१७ 


पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 


९ 


०.४७८ 


१८ 
२२ 


१३ 


४.१०० 
०.६५० 


२० 


२ ९ 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


( २ ) पृष्ठ क्र . ३१२ 

( ब ) अनुक्रमांक ५ ९ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


अनु . क्र . 

५ ९ 


क्षेत्र (हे.आर) 

०.२७० 


७० 


( ३ ) पृष्ठ क्र . ३१३ 
( क ) अनुक्रमांक ११६, १२० , १३७ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 

गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) 
११६ १४२ 

१.३८१ 
१२० १६५ 

०.१०६ 
१३७ १८२ पैकी 

१.१७ ९ 


अनु. क्र . 


. 


० 


( ४ ) पृष्ठ क्र . ३१४ 
( ड ) अनुक्रमांक २०३ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे 

हिस्सा नंबर 


: 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र (हे.आर) 

१८.३१० 


२०३ 


२४४ 


. 


( ५ ) पृष्ठ क्र . ३१५ 

( इ ) अनुक्रमांक २७४ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे 


: 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


२७४ 


३८ ९ 


. 


४.००० 


( ६ ) पृष्ठ क्र . ३१६ 
( फ ) अनुक्रमांक २९ ७, ३०६, ३११ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 

हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
२ ९ ७ ४११ 

१४.१४० 
३०६ ४२० 

०.०६० 
३११ ४२४ 

०.२१० 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


( ७ ) पृष्ठ क्र . ३१८ 

( ग ) अनुक्रमांक ४०६ व ५१३ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु. क्र . 

हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर ) 
४०६ ५१५ पैकी 

०.३३५ 
५१३ ५४४ 

पैकी 

०.४८७ 


गट नंबर 


मौजे जामगाव, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड या अनुसूचीमध्ये 
पृ. ३१९ वरील नोंदीबाबत . 
( १ ) पृष्ठ क्र . ३१ ९ 

( अ ) अनुक्रमांक २८ व ४४ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


अनु. क्र . 
२८ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

२.६५० 


२०६ 


o 


४४ 


२२२ 


अ 


०.७६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१ ९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


११ 


( २) पृष्ठ क्र . ३२० 

( ब ) अनुक्रमांक ६ ९ व ९ ८ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र (हे.आर ) 


६ ९ 


४ ९ ५ 


१ 


२.८०० 


९ ८ 


५३७ 


१.१७५ 


( ३ ) पृष्ठ क्र . ३२१ 

( क ) अनुक्रमांक १२७ व १६० वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर) 


१२७ 


५६७ 


१ 


१.०६० 


१६० 


६०५ 


. 


१.०८० 


मौजे पहूर, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड या अनुसूचीमध्ये 
पृ. ३२३ वरील नोंदीबाबत . 
१. पृष्ठ क्र . ३२३ 

( इ ) अनुक्रमांक २२, २३, ३० , ३२, ३३, ३८ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु. क्र . गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर ) 
२२ ११८ पैकी 

०.२२० 
२३ ११९ पैकी 

०.२१० 
१२६ पैकी 

०.०१८ 
३२ १२८ पैकी 

०.०६० 
१२ ९ पैकी 

०.० ९ ० 
३८ १३४ पैकी 

०.५०० 


३० 


m 


२. पृष्ठ क्र .३२४ 

( ब ) अनुक्रमांक ६९, ७३, ७७ ते ७९, ८१, ८५ ते ८७, ९ १, ९ २, १०६, १०८ वरील नोंदीऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


हिस्सा नंबर 

पैकी 


६ ९ 


१६६ 


०.८६० 


७३ 


१७० 


०.९ ३० 


७७ 


१७४ 


०.३४० 


७८ 


१७५ 


०.३६० 


७ ९ 


१७६ 


०.३४० 


८१ 


१७८ 


पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 
पैकी 


०.०५६ 


८५ 


१८२ 


०.७६० 


८६ 


१८३ 


०.४१५ 


८७ 


१८४ 


०.२१८ 


९ १ 


१८८ 


१२.९ ७० 


९ २ 


१८ ९ 


१.००० 


१०६ 


१ ९ ७ 


०.१६० 


पैकी 
पैकी 


१०८ 


०.००६ 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १९ ४१ 


अनु. क्र . 


३. पृष्ठ क्र .३२५ वरील नोंदी 
( क ) अनुक्रमांक १११ , ११८ , ११ ९, १२५ , १५८ , १६० वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे 

गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
१११ २०२ पैकी 

०.११० 
११८ २१० पैकी 

०.०२ ९ 
११९ २११ पैकी 

०.०३० 
१२५ २१७ पैकी 

२.८२० 
१५८ २६२ 

१.०३० 
१६० २६४ 

०.४३० 


. 


४. पृष्ठ क्र . ३२६ 

(ड ) अनुक्रमांक १७ ९, १८०, १८५, १८६, १८८ , १८ ९, १९ १, १९९ , २०० , २०४ , २०५, २०९ व २११ वरील नोंदी 
ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


० 


हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
१७ ९ २८३ पैकी 

०.२८० 
१८० २८४ पैकी 

०.६२० 
१८५ २८ ९ पैकी 

०.७०० 
१८६ २ ९ ० पैकी 

०.३५० 
१८८ २ ९ २ पैकी 

४.३५० 
१८ ९ २ ९ ३ पैकी 

०.५६० 
१ ९ १ २ ९ ४ 

२ 

०.१० ९ 
१ ९९ ३०२ पैकी 

०.११० 
२०० ३०३ पैकी 

१.३५० 
२०४ ३०७ पैकी 

०.५ ९ ० 
२०५ ३०८ पैकी 

०.५०० 
२० ९ ३१२ 

०.२०२ 
२११ ३१४ पैकी 

३.०३० 
५. पृष्ठ क्र . ३२७ 

( फ ) अनुक्रमांक २३५ , २३७,२३८ , २४१, २५४ ते २६०,२६२,२६४, २७० , २८० , २८१, २८२ वरील नोंदी ऐवजी 
खालीलप्रमाणे : 

गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
२३५ ३३७ पैकी 

१.१४० 
२३७ ३३ ९ पैकी 

०.५७० 
२३८ ३४० पैकी 

०.२६० 
२४१ ३४३ पैकी 

०.०३५ 
२५४ ३५६ 

०.०३३ 
२५५ ३५७ 

०.० ९ ४ 
२५६ ३५८ 

०.०७६ 
२५७ ३५ ९ 

०.०५३ 
२५८ ३६० 

०.०२० 
२५ ९ ३६१ 

०.१०४ 
२६० ३६२ 

०.०३३ 
२६२ ३६४ 

०.०१५ 
२६५ ३६७ 

०.२४१ 
२७७ ३७ ९ 

०.०१५ 
२८० ३८२ पैकी 

०.२४२ 
२८१ ३८३ पैकी 

०.०५४ 
२८२ ३८४ पैकी 

०.४५० 


अनु. क्र . 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१ ९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


mr 


६. पृष्ठ क्र . ३२८ 

( ग ) अनुक्रमांक २८६, २९ ८ , ३१२, ३१७, व ३३८ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


२८६ 


३८८ 


० 


२ ९ ८ 


४०० 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.०६६ 
०.१४ ९ 
०.२३० 
३.००० 
०.२८० 


. 


३१२ 
३१७ 


४१४ 
४१ ९ 


३३८ 


४४० 


७. पृष्ठ क्र . ३२ ९ 

( ह ) अनुक्रमांक ३४५, ३५ ९, ३६१ व ३ ९ ० वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


हिस्सा नंबर 


३४५ 


२ 


३५ ९ 


गट नंबर 
४४६ 
४६० 
४६२ 
५०५ 


२ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 
०.२४३ 
०.०२८ 
०.०५३ 
५.९ ५० 


० 


३६१ 
३ ९ ० 


पैकी 


८. पृष्ठ क्र . ३३० 

( ळ ) अनुक्रमांक ४०४ व ४१० वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


हिस्सा नंबर 


४०४ 


गट नंबर 

५१७ 
५२२ 


क्षेत्र (हे.आर) 

०.०१८ 
०.०६६ 


४१० 


९ . पृष्ठ क्र .३३१ 
( ख ) अनुक्रमांक ४७० , ४७१,४ ९ ५ व ५०३ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु. क्र . गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
४७० ५८० 

०.०७० 
४७१ 

०.४ ९ १ 
४ ९ ५ ५८ ९ 

०.००५ 
५०३ ५ ९ ७ 

०.०२० 


o 


१०.पृष्ठ क्र . ३३३ 
( ल ) अनुक्रमांक ५७९ व ६२९ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु . क्र . गट नंबर 

हिस्सा नंबर 
६६ ९ 
६२ ९ 

७२१ 


. 


क्षेत्र (हे.आर ) 

१.५ ९ ८ 
०.५८८ 


११. पृष्ठ क्र . ३३४ 
( म ) अनुक्रमांक ६३६ , ६४७ व ६८७ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 
अनु. क्र . गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर ) 
६३६ ७२३ 

१.१३० 
६४७ ७३५ 

१.६३० 
६८७ ७७२ 

१ 

३.८०६ 


. 


o 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


१२. पृष्ठ क्र . ३३५ 

( न ) अनुक्रमांक ६९ १ , ७००, ७०३, ७१२ व ७३७ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


६ ९ १ 


७७५ 


१ 


७०० 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.८३२ 
०.७४२ 
०.५०० 
१७.८०५ 
१.९ ६० 


७०३ 


७८३ 
७८६ 
७ ९ ६ 
८२३ 


. 


७१२ 
७३७ 


१३. पृष्ठ क्र .३३६ 

( प ) अनुक्रमांक ७ ९ ७ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


७ ९ ७ 


९ ५ ९ 


६.९ ७६ 


१४. पृष्ठ क्र .३३७ 

( र) अनुक्रमांक ८१ ९ वरील नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे : 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्र (हे.आर ) 


८१ ९ 


९ ८१ 


o 


०.८७५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . ना . कों . भोसले, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


१५ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 13th November 2019 


AMENDMENT 


No. IDC 2018 /( 369)/Ind . 14 .-- Whereas , the Government of Maharashtra , by the Government 
Notification , issued by the Industry , Energy and Labour Department , No. IDC . 2007/( 334 )/IND - 
14 , dated 12th February 2009, published in the Maharashtra Government Gazette, Part IV - B , 
dated the 19 February 2009 at pages 253-430 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), 
issued in exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 1 of the Maharashtra 
Industrial Development Act, 1961(Mah . III of 1962), appointed the 19th February , 2009 to be the 
date from which the provisions of Chapter- VI of the said Act shall take effect in certain areas of 
villages Kumbharte , Nijampur , Bhale , Kandalgaon (B ), Jawthe & Bondsheth in Mangaon 
Taluka, Raigad District and Patharshet, Jamgaon and Pahoor in Roha Taluka, Raigad District 
and declare to be an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act for the purposes 


of the said Act ; 


And Whereas , in the joint measurement report of villages Jawthe in Mangaon Taluka , 
Raigad District and Patharshet, Jamgaon and Pahoor in Roha Taluka Raigad District there are 
differences shown in some survey numbers areas which is less or more . It is necessary to amend 
the area of said notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the sub - section (3 ) of section 1 and 
clause ( g ) of section 2 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 read with section 21 
of the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), and all of other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby , amends the said notification , as under,--- 

In the SCHEDULE appended to the said notification , at page 381 to 426 , in the table of 
" Village : Pahoor , Patharshet, Jamgaon and Jawthe , Taluka Roha, District Raigad." of the said 


SCHEDULE , 


Village Jawthe Taluka Mangaon District Raigad 


(i) at page 381 

( a ) for entry.157, 165 & 197 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


157 


17 


1/5 


0.346 


165 


19 


0 


1.568 


197 


26 


6 


0.247 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १९ ४१ 


( ii ) at page 382 

(b ) for entry 240 , 250 & 262 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


240 


30 


1 B pt. 


0.171 


250 


30 


3/4 pt. 


0.175 


262 


32 


6 


0.355 


( III ) 


at page 383 


( c) for entry 288 , 290 , 291, 296 , 298 & 304 , the following entry shall be 


substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


288 


35 


1/2 . 


0.800 


290 


35 


1/4 


0.114 


291 


35 


1/5 


0.086 


296 


35 


2 


0.501 


298 


36 


1 


3.420 


304 


36 


5 


0.810 


( iv ) at page 385 , 
d ) for entry 407 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


407 


40 


9 pt. 


0.040 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१ ९/ कार्तिक २३-२९ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


( v ) at page 


387 , 


e ) for entry 484 , 485 , 497 , 499 , 490 , 487 , 503 & 507 the following entry shall be 


substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


484 


42 


2 B / 2 


2.000 


485 


43 


1 


3.630 


497 


43 


8/2 


0.130 


499 


43 


8/4 


0.050 


490 


43 


5 A 


4.340 


487 


43 


2 B 


3.200 


503 


44 


1 A 


1.160 


507 


44 


3/1 


0.100 


( vi) at page 


388 , 


f) for entry 567 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


567 


45 


12 / D 


0.110 


(vii ) at page 390 , 


g ) for entry 674 & 676 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


674 


49 


4 


1.010 


676 


49 


7 


1.664 


(viii ) at page 391 , 

h ) for entry 691 , 693 & 696 the following entry shall be substituted , namely : 
Sr. No. Gat No. Hissa No. Area (Hectare Are ) 


691 


50 


1 


3.920 


693 


50 


3 A 


1.790 


696 


50 


5 


1.890 


( ix ) at page 392 , 

i) for entry 741 & 743 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


741 


52 


11/9 


0.150 


743 


52 


11/7 


0.220 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


( x ) at page 394 , 

j) for entry 871 to 886 the following entry shall be substituted, namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


871 


61 


1.070 


872 


61 


1.070 


873 


61 


1 B pt./1 
1 B pt./2 
1 B pt./3 
1 B pt./4 
1 B pt./5 


1.070 


874 


61 


1.070 


875 


61 


1.070 


876 


61 


1 B pt./6 


1.070 


877 


61 


1.070 


878 


61 


1 B pt./7 
1 B pt./8 
1 B pt./9 


1.070 


879 


61 


1.070 


880 


61 


1 B pt./10 


1.070 


881 


61 


1.070 


1 B pt./11 
1 B pt./12 


882 


61 


1.070 


883 


61 


1.070 


884 


61 


1.070 


1 B pt./13 
1 B pt./14 
1 B pt./15 
1 B pt./16 


885 


61 


1.070 


886 


61 


1.070 


( xi) at page 395 , 
k ) for entry 903 the following entry shall be substituted , namely : 

Sr. No. Gat No. Hissa No. Area (Hectare Are ) 


903 


64 


1 A 


0.160 


Village Patharshet , Taluka Roha , District Raigad . 


(ii) 


at page 400 


(d ) for entry . 2. 7,8,9,13,20 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


2 


11 


0 


0.600 


7 


16 


Pt. 


0.107 


8 


17 


Pt . 


0.182 


9 


18 


Pt . 


0.478 


13 


22 


Pt. 


4.100 


20 


29 


0 


0.650 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


To 


(ii) at page 401 


( e ) for entry 59 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


59 


70 


0 


0.270 


( IV ) at page 402 , 
( f) for entry 116 , 120 , 137 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


116 


142 


0 


1.381 


120 


165 


0 


0.106 


137 


182 


Pt. 


1.179 


( xii) at page 403 , 

1) for entry 203 , the following entry shall be substituted , namely : 
Sr. No. Gat No. Hissa No. Area (Hectare Are ) 


203 


244 


0 


18.310 


( xiii ) at page 404 , 

m ) for entry 274 the following entry shall be substituted, namely : 


Sr. No. 


Gat No .. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


274 


389 


0 


4.000 


( xiv ) 


at page 405 


n ) for entry 297 , 306 & 311 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


297 


411 


0 


14.140 


306 


420 


0 


0.060 


311 


424 


0 


0.210 


(xv ) 


at page 407 , 

o ) for entry 406 & 513 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


406 


515 


Pt 


0.335 


513 


544 


Pt 


0.487 


भाग चार- ब -४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


Village Jamgaon Taluka Roha , District Raigad . 
( i) at page 408 

( a ) for entry 28 & 44, the following entry shall be substituted , namely : 
Sr. No. Gat No. Hissa No. Area (Hectare Are ) 


28 


206 


0 


2.650 


44 


222 


A 


0.760 


(ii) at page 409 

b ) for entry 69 & 98 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


69 


495 


1 


2.800 


98 


537 


0 


1.175 


iii ) 


at page 410 


c ) for entry 127 & 160 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


127 


567 


1 


1.060 


160 


605 


0 


1.080 


Village Pahoor , Taluka Roha, District Raigad . 


( iii) 


at page 412 


a ) for entry 22 , 23 , 30 , 32 , 33 , 38 the following entry shall be substituted , 

namely : 


Sr. No. 


Gat No .. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


22 


118 


Pt 


0.220 


23 


119 


Pt 


0.210 


30 


126 


Pt 


0.018 


32 


128 


Pt 


0.060 


33 


129 


Pt 


0.090 


38 


134 


Pt 


0.500 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९/ कार्तिक २३-२९ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


ii ) at page 413 


b ) for entry 69, 73, 77 , 78 , 79 , 81, 85 , 86 , 87 , 91, 92 , 106 & 108 , the 

following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


69 


166 


Pt 


0.860 


73 


170 


Pt 


0.930 


77 


174 


Pt 


0.340 


78 


175 


Pt 


0.360 


79 


176 


Pt 


0.340 


81 


178 


Pt 


0.056 


85 


182 


Pt 


0.760 


86 


183 


Pt 


0.415 


87 


184 


Pt 


0.218 


91 


188 


Pt 


12.970 


92 


189 


0 


1.000 


106 


197 


Pt 


0.160 


108 


199 


Pt 


0.006 


iii) at page 414 , 
c ) for entry111 , 118 , 119 , 125, 158 & 160, the following entry shall be 

substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


111 


202 


0 


0.110 


118 


210 


Pt 


0.029 


119 


211 


Pt 


0.030 


125 


217 


Pt 


2.820 


158 


262 


0 


1.030 


160 


264 


0 


0.430 


भाग चार - ब -४ अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


iv ) 


at page 415 , 


d ) for entry179, 180 , 185 , 186 , 188 , 189, 191, 199 , 200 , 204 , 205 , 209 , 211 , 


the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


179 


283 


0 


0.280 


180 


284 


0 


0.620 


185 


289 


Pt 


0.700 


186 


290 


Pt 


0.350 


188 


292 


Pt 


4.350 


189 


293 


Pt 


0.560 


191 


294 


2 


0.109 


199 


302 


Pt 


0.110 


200 


303 


Pt 


1.350 


204 


307 


Pt 


0.590 


205 


308 


Pt 


0.500 


209 


312 


0 


0.202 


211 


314 


Pt 


3.030 


vat page 416 , 


e ) for entry 235 , 237 , 238 , 241, 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259, 260, 262, 265 , 
277 , 280 , 281, 282 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


235 


337 


Pt 


1.140 


237 


339 


Pt 


0.570 


238 


340 


Pt 


0.260 


241 


343 


Pt 


0.035 


254 


356 


0 


0.033 


255 


357 


0 


0.094 


256 


358 


0 


0.076 


257 


359 


0 


0.053 


258 


360 


0 


0.020 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१ ९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


eu 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


259 


361 


0 


0.104 


260 


362 


0 


0.033 


262 


364 


0 


0.015 


265 


367 


0 


0.241 


277 


379 


0 


0.015 


280 


382 


Pt 


0.242 


281 


383 


Pt 


0.054 


282 


384 


Pt 


0.450 


vi ) 


at page 417 , 


f) for entry 286 , 298 , 312 , 317 & 338 , the following entry shall be substituted , 
namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


286 


388 


0 


0.066 


298 


400 


0 


0.149 


312 


414 


0 


0.230 


317 


419 


0 


3.000 


338 


440 


0 


0.280 


vii) 


at page 418 , 


g ) entry 345 , 359 , 361 & 390 the following entry shall be substituted , 


namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


345 


446 


2 


0.243 


359 


460 


2 


0.028 


361 


462 


0 


0.053 


390 


505 


pt 


5.950 


viii ) 


at page 419 , 


h ) entry 404 & 410 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


404 


517 


0 


0.018 


410 


522 


2 


0.066 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


ix ) 


at page 420 , 


h ) 


entry 470 , 471, 495 & 503, the following entry shall be substituted , 


namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


470 


580 


0 


0.070 


471 


581 


0 


0.491 


495 


589 


0 


0.005 


503 


597 


0 


0.020 


at page 422 , 


i ) 


entry 579 & 629 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


579 


669 


0 


1.598 


629 


721 


0 


0.588 


xi) 


at page 423 , 


j) entry 636 , 647 & 687 , the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area ( Hectare Are ) 


636 


723 


0 


1.130 


647 


735 


0 


1.630 


687 


772 


1 


3.806 


xii ) 


at page 424 , 


k ) entry 691 , 700 , 703 , 712 & 737 , the following entry shall be substituted , 
namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


691 


775 


1 


0.832 


700 


783 


0 


0.742 


703 


786 


0 


0.500 


712 


796 


0 


17.805 


737 


823 


0 


1.960 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ / कार्तिक २३-२९, शके १ ९ ४१ 


२५ 


xiii) 


at page 425 , 


L ) entry 797 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area (Hectare Are ) 


797 


959 


0 


6.976 


xiv ) 


at page 426 


entry 819 the following entry shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Gat No. 


Hissa No. 


Area 


(Hectare Are ) 


819 


981 


0 


0.875 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . N. K. BHOSALE , 
Dy. Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


